महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 


दूरध्वनी क्र .०२२ २२८३ ०६२६ 
ईमेल : desk1.mdd-mh@gov.in 


दालन क्र. ५२८, पश्चिम बाजू ब्रिज, मंत्रालय (विस्तार ), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई ४०० ०३२ 


क्र .संकीर्ण-१४२१/प्र.क्र.१०/का.१ 


दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय 
क्र.मातंस-१७१७/ प्र.क्र.१११/३९, दि. २२.०४.२०२० 

2) या विभागाचे क्र.अविवि-२०१५/प्र.क्र.११४/का-१, दि. २९.१०.२०२० चे पत्र. 

३) महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे दि. ०२.११.२०२० चे दरपत्रक. 

8) महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे दि. २६.११.२०२० चे नियुक्‍ती आदेशा. 
ज्ञापन: 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांना असे कळविण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 

mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचे विकसन, व्यवस्थापन व देखभालीचे काम माहिती महाराष्ट्र माहिती व 
तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत करण्यात येत असून सदर वेबसाईट अद्यावत करीत असतांना या विभागाच्या विविध 
योजना, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना स्कॉलरशिपबाबतची माहिती, व इतर अनुषंगिक महत्वाची माहिती भरण्यासाठी या 
विभागास एक IT Office Assistant उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान 
महामंडळास विनंती केली असता महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये कु.अस्मिता यशवंत 
शिंदे, यांची अल्पसंख्याक विकास विभागात IT Office Assistant म्हणून दि. 09.92.2020 ते ३१.०३.२०२१ या ४ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती केली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.१२.२०२० ते 
३१.०३.२०२१ या कालावधीसाठी IT Office Assistant साठी दरमहा रु. २९,१००/- इतके दर निश्चित करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान मंडळाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये ४ महिन्यांसाठी पुढीलप्रमाणे PROFORMA 
INVOICE सादर केले आहे:- 


Sr. SAC/HSN Description Required No. of Rate Per Total Amount 
No. Period Resources Man Month 
1 | 998313 IT Office 01-12-2020 1 Rs.29,100.00 | Rs.1,16,400.00 

Assistant (Exp. to 
1 to 3 Years) 31.03.2021 

Total Rs. 1,16, 400.00 

SGST @ 9.0 Rs. 10,476.00 

CGST @ 9.0 Rs. 10,476.00 

Rounded Total Rs. 1,37,352.00 


INR One Lakh, Thirty Seven Thousand, Three Hundred And Fifty Two Only. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-१४२१/प्र.क्र.१०/का.१ 
३. कु. अस्मिता यशवंत शिदे या अल्पसंख्यांक विकास विभागात IT Office Assistant म्हणून दि. ०१.१२.२०२० 
पासून कार्यरत असून त्यांना माहे जानेवारी २०२१ अखेर या विभागात २ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. सबब, 
माहे डिसेंबर २०२० व जानेवारी २०२१ या दोन महिन्यांचे देयक महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळास पुढीलप्रमाणे 


अदा करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | देयक क्रमांक कालावधी मासिक दर (रुपये) देय रक्‍कम (रुपये) 
व दिनांक 
१ | SAC/HSN १) माहे डिसेंबर, २०२० | मुळ वेतन B.28,900/- | १ रु.२५,३४५/- 
९९८३१३, मध्ये २७ दिवस १ माहे डिसेंबर २०२० मध्ये अधिक 
दि.०२.११.२०२० उपस्थिती व ४ दिवस | २७ दिवसांचे देय असलेले | २ रु. २७,६९२/- 

अनुपस्थिती वेतन रु.२५,३४५/- 

२) माहे जानेवारी २०२१ । २ माहे जानेवारी २०२१ @ | एकूण देय रक्‍कम 
मध्ये २९ %£ दिवस २९ ५ दिवसांचे देय | रु. ५३,०३७/- 
उपस्थिती व १ ५८ असलेले वेतन 
दिवस अनुपस्थिती रु. २७,६९२/- 

एकूण देय रक्‍कम रु. ५३,०३७/- 

अधिक SGST @ ९.० रु. ४,७७३/- 

अधिक CGST @ ९.० रु. ४,७७३/- 

देयकाची एकूण रक्‍कम रु. ६२,५८३/- 

वजा २% TDS रु. १,०६१/- 

TDS वजा करता येणारी रु. ६१,५२२/- 

रक्‍कम 

वजा SGST @ १.० रु. ५३०/- 

वजा CGST @ १.० रु. ५३०/- 

एकूण देय रक्‍कम रु. ६०,४६२/- 

(अक्षरी रुपये साठ हजार 

dal बासष्ट फक्त) 

४. उक्त प्रमाणे महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळास माहे डिसेंबर २०२० व माहे जानेवारी २०२१ या दोन 


महिन्यांच्या कालावधीसाठी देय असणाऱ्या रु.६०,४६२/- (रुपये साठ हजार चारशे बासष्ट फक्त ) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यास व याकरिता होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशिर्ष- “ २०५२, सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा, 
(00)(03), ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अमलबजावणी (योजनांतर्गत) (२०५२ 4924)” या अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखालीय सन 
२०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभागाच्या दि. ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.9 मधील तरतूदीस अनुलक्षून 
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या “ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अमलबजावणी” या उद्दिष्टांसाठी रु. ३७,२३,२९१/-इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरित करण्यास वित्त विभागाने दि. १२.११.२०२० रोजी मान्यता दिलेली आहे. 

६. हे ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र., ७६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-१४२१/प्र.क्र.१०/का.१ 
मधील २ व 3 या अटींच्या अनुषंगाने तसेच, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या सल्ल्याने व त्यांनी वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशानुसार तसेच प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


छ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२०५१५३२४२१४१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


wane 
rashtra, ou=Minorities Development Department, 


127860201 ab5363a2133e09274f26c0f016fdf, 
jaBade806b6e4aea66daa55 12ea788889af1515751 


(दि.मा सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

५. सहायक लेखा अधिकारी (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कक्ष अधिकारी (का.(9 अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, का-३९ 

८. कार्यासन-१ (निवडनस्ती) 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


